RNI No. MAHBIL / 2009/31745 
Reg . No . MH/ MR/ South- 327/ 2013- 15 


VIAD 


CHIEOS 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ५, अंक ५०] 


मंगळवार , जानेवारी २१, २०१४/ माघ १, शके १९३५ 


JIO 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ४. ०० 


असाधारण क्रमांक ६ 
प्राधिकृत प्रकाशन 

आदिवासी विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ जानेवारी २०१४ 

आदेश व अधिसूचना 


शासन शुध्दीपत्रक , आदिवासी विकास विभाग क्रमांक आसेपु-२०१२ /प्र.क्र . २०९/ का . १४. - दिनांक २१ जानेवारी २०१४ अन्वये घेण्यात 
आलेल्या निर्णयानुसार सन २०१३ -१४ या वर्षाकरिता शासन खालील व्यक्तींना त्न्यांनी महाराष्ट्र राज्यात आदिवासी क्षेत्रामध्ये आदिवासींच्या 
कल्याणाकरिता /विकासाकरिता सातत्याने मौलिक कार्य केल्याबद्दल " आदिवासी सेवक " / " आदिवासी सेवा संस्थांना " हा पुरस्कार देऊन 
त्यांचा गौरव करीत आहे : 

सन २०१३-१४ या वर्षाकरिता आदिवासी सेवक पुरस्कार निवड यादी 

आदिवासी सेवक पुरस्कार - वैयक्तिक 


अ . क्र . 
( १ ) 


नाव 
( २ ) 


पत्ता 
( ३ ) 


w 


< 


१ श्री . द. म . सुकथनकर 
२ श्री . रामचंद्र केशव मुटाटकर 
३ श्री. विजेंद्रसिंग सतपालसिंह 
४ श्रीमती हेमलता विजय बिडकर 
५ श्री . मिनानाथ सखाराम पांडे 
६ श्री . चैत्राम देवचंद पवार 
७ श्रीमती झिलाबाई गिमल्या वसावे 
८ सौ. जनाबाई सिताराम उगले 
९ श्रीमती सिंधुताई रामचंद्र अंबीके 


५ , प्रिया , ९, अब्दुल गफारखान रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०३० . 
६४, आनंद पार्क, औंध , पुणे ४११ ००७. 
सुर्यप्रकाश बिल्डींग, प्लॉट नंबर ८, पारिजात नगर, डॉ . मुंजे रोड, नाशिक - ५. 
२१७, स्वामी समर्थ अपार्टमेंट, महात्मा नगर , नाशिक ४२२ ००७. 
मु . पो . ता . अकोले ( धुमाळवाडी रोड ), जिल्हा अहमदनगर . 
मु . बारीपाडा , पो. शेंदवड, ता . साक्री, जिल्हा धुळे . 
मु . भराडीपादर , पो . रायसिंगपूर, ता . अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार. 
मु . उगलेवाडी, पो. शिनोली , ता . आंबेगांव, जिल्हा पुणे . 
मु . पो . कोसबाडहिल , ता . डहाणू, जिल्हा ठाणे. 


भाग एक -( म . उ. वि .) - ६ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग, जानेवारी २१ , २०१४ / माघ १, शके १९३५ 


(१ ) 


__ ( २ ) 


___ ( ३ ) 


१० श्री . भगवान संभाजी डाखोरे 
११ श्रीमती डिमेलो ऑल्गा ( कावेरी) पास्काल 
१२ श्री . नारायण लक्ष्मण क-हाळे 
१३ श्री . लटारी कवडु मडावी 
१४ श्री . भैय्यालाल फकीरजी उईके 
१५ श्री . संभाजी सावजी मसराम 
१६ श्री . दशरथ पांडूरंग मडावी 


मु . धरमवाडी, पो . गौळ , ता . पुसद , जि . यवतमाळ . 
जय अभिलाशा, १०१, जयराज नगर ,लिंक रोड, बोरिवली (प.), मुंबई ४०० ०९१. 
धनकेश्वर नगर , वार्ड क्र . ३, मु . धनकेश्वर , पो . निंबी, ता. पुसद , जिल्हा यवतमाळ . 
३०० , एनआयटी प्लॉट , नारी ले आऊट , रिंग रोड, नागपूर ४४० ०२६ . 
ज्योतिनगर खदान , शासकीय डागा हॉस्पीटलच्या मागे, गांधीबाग , नागपूर . 
मु . पो . मेंढा ( कि .), ता . नागभिड, जि . चंद्रपूर . 
रा. सिंघानिया नगर , गजानन हौसिंग सोसायटी , यवतमाळ . 


आदिवासी पुरस्कार - संस्था 


अ . क्र . 


सेवा संस्थेचे नाव 


पत्ता 


( १ ) 


( ३ ) 


१ महाराष्ट्र आरोग्य मंडळ 


सर्वे नं . १६५ अ, माळवाडी , हडपसर , जिल्हा पुणे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


चं. ज. देशपांडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


